पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
(खुद्द आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित 
आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात 
आलेल्या पदांचे स्थायी व अस्थायी 
पदांमध्ये रुपांतर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आस्था २०१५/प्र.क्र.२२५/आस्थापना 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १७ मे, २०२३ 

वाचा:- 

१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.टीईपी २००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दि.२१.६.२००६. 

२) पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग झासन निर्णय क्र.आस्था २०१५/प्र.क्र.२२५/आस्थापना, 

दि.६ एप्रिल २०२३ 


प्रस्तावना:- 

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मंत्रालय (खुद्द$ आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन 
मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळीळल उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने या विभागाच्या संदर्भ क्र.(२) 
येथील ६ एप्रिल २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.२१.६.२००६ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार पर्यावरण 
व वातावरणीय बदल विभाग मंत्रालय (खुद्द आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार एकूण ४८ 
(४३ नियमित मंजूर-- ५ अधिसंख्य पदे) पदांपैकी ८० %पदांचे स्थायी व २० % पदांचे अस्थायी पदांमध्ये 
रुपांतर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मंत्रालय (ge) आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित 
आकृतीबंधानुसार एकूण ४८ पदे (४३ नियमित मंजूर-- ५ अधिसंख्य पदे) मंजूर आहेत. सदर मंजूर पदांपैकी 
३७ पदे स्थायी व ११ पदे अस्थायी करण्यास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.(१) येथील दिनांक २१.०६.२००६ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर पदांचे स्थायी /अस्थायी 
वर्गीकरण सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
२. तसेच पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग शासन निर्णय दि.६ एप्रिल २०२३ नुसार गट-क मधील 
वाहनचालक तसेच गट-ड संवर्गातील सर्व पदे मृत संवर्ग घोषित करण्यात आले आहेत. मृत संवर्गातील 
जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य ठरविण्यात आली आहेत. मृत संवर्ग घोषित 
केलेल्या पदांवरील कर्मचारी सेवानिवृत्त होईपर्यंत अधिसंख्य पदावर कार्यरत राहतील. सदर अधिसंख्य पदे 
कार्यरत कर्मचा-यांच्या सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यु इ.कारणामुळे रिक्‍त झाल्यानंतर ती पदे आपोआप 
निरसित होतील. त्यामुळे मृत घोषित केलेल्या पदांचे अस्थायी पदात वर्गीकरण सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
३. त्यामुळे नियमित संवर्गातील ८०% म्हणजेच एकूण ३७ पदे स्थायी गणण्यात येत आहेत व नियमित 
संवर्गातील २०% म्हणजेच ६ पदे व मृत संवर्ग ५ पदे असे मिळून एकूण ११ पदे अस्थायी गणण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१५/प्र.क्र.२२५/आस्थापना 


8. 


सदर शासन निर्णय, fea विभागाच्या शासन निर्णय क्र.टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा-२, 


दि.२१.०६.२००६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


षु ० 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१७१६४२५१५२०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc 40 A -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANOHAR RAMCHANDRA : 
BANDPATTE cn 


(मनोहर बंदपट्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक 

अपर मुख्य सचिव (वित्त/अपर मुख्य सचिव (ले व को)/प्रधान सचिव (व्यय)/सचिव (वि.सु), वित्त 
विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक 


. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
. महालेखापाल-१(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 

. afer व लेखाधिकारी,मुंबई 

. सर्व सह सचिव/उप सचिव,पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

र. 
१०. 


सर्व कार्यासने, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


११. निवडनस्ती/आस्थापना. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१५/प्र.क्र.२२५/आस्थापना 


शासन निर्णय क्रमांक :- आस्था २०१५/प्र.क्र.२२५/आस्थापना, दि. १७ मे, 2023 


प्रपत्र-अ 
अ.क्र. | पदनाम सुधारीत कार्यरत पदे | स्थायी पदे | अस्थायी पदे 
आकृतीबंधानुसार 
मंजूर पदे 

१. | सचिव/प्रधान सचिव/ १ q q | 

अपर मुख्य सचिव 
२. | उपसचिव २ २ २ L ee. | 
संचालक १ १ १ — 0__| 
. | शास्त्रज्ञ श्रेणी-१ २ २ २ a 
५. | शास्त्रज्ञ श्रेणी-२ ९ ९ & 3 
अवर सचिव (विधी) १ q q = 
अवर सचिव १ १ १ Lo si 
कक्ष अधिकारी 8 ४ q 3 
९. | सहायक कक्ष अधिकारी ८ ८ ८ ; 2 | 
qo. | लिपिक टंकलेखक ८ ८ ८ ("० 
११. | उच्चश्रेणी लघुलेखक 3 3 3 pF oo 
१२. | निम्नश्रेणी लघुलेखक ३ ३ ३ Le. 4 
१३. | वाहन चालक ० (मृतसंवर्ग) १ (अधिसंख्य) Lees ',| १ 
१४. | शिपाई ० (मृतसंवर्ग) ४ (अधिसंख्य) f= ef ४ 
एकूण ४३ ४८ ३७ | aa = | q 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


